केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
उल्हासनगर शहराच्या मलनिस्सारण (टप्पा-२) 
प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता सुधारीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- अमृत-२०१७/प्र.क्र.६१०/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा:- 


१. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र:- अमृत-२०१७/प्र.क्र.६१०/नवि-३३, 
दिनांक १५ जानेवारी, २०१८. 

प्रस्तावना:- 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाची अंमलबजावणी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये 
सन २०१५-१६ वर्षापासून राज्यामध्ये करण्यात येत आहे. अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षाच्या आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या उल्हासनगर शहराच्या मलनिस्सारण (टप्पा-२) प्रकल्पास 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या उपांगांच्या 
किंमतीत झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने उल्हासनगर शहराच्या मलनिस्सारण (टप्पा-२) प्रकल्पाची 
प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१७ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाकडून 
मंजूर केलेल्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या उल्हासनगर शहराच्या 
मलनिस्सारण प्रकल्पास दिनांक १५ जानेवारी, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेली प्रशासकीय मान्यता 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील इतर अटी व तरतूदीच्या अधीन राहून खालील परिच्छेद क्र. २ व ३ मधील 
विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार सुधारीत करण्यात येत आहे. 


०२. उल्हासनगर शहर मलनिस्सारण (टप्पा-२) प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण 
पुढीलप्रमाणे आहे:- 


Amount (In Rs.) 
ste, No. Name of Sub Works (सन २०१८-१९ च्या मजीप्रा व 
सां.बा.वि. च्या दरसूचीनुसार) 
1 Working Survey 3,00,000 
2 Site Cleaning 4,30,988 
3 Construction of RCC Bandhara 47,44,167 
| 4 | Construction of Wet Well and Overhead Pump House 50,04,087 
5 Sewage Pumping Machinery 2,09,09,656 


शासन निर्णय क्रमांकःअमृत-२०१७/प्र.क्र.६१०/नवि-३३ 


| 6 | Sewage Water Rising Main 26,76,720 
7 Sewage Treatment Plant 8.0 MLD (SBR Technology) 8,12,67,826 | 

Total | 11,53,33,444 | 
Add 12% GST 1,38,40,013 
Net Cost 12,91,73,457 

Say Rs. 12.92 Cr. 

कार्यादेश दिनांकापासून 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी 
१८ महिने 


०३. उल्हासनगर शहर मलनिस्सारण (टप्पा-२) योजनेचा केंद्र शासनाकडून मंजूर राज्य वार्षिक कृति 


आराखडयानुसार सुधारीत वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. 


नागरी  । योजनेची मंजूर । केंद्र शासनामार्फत । राज्य शासनामार्फत । नागरी स्थानिक 
अ. | स्थानिक किंमत अनुज्ञेय अनुदान । अनुज्ञेय अनुदान । स्वराज्य संस्थेचा 
क्र.। स्वराज्य (डीपीआर । (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या | सहभाग (प्रकल्प 
संस्थेचे नाव नुसार) ५०%) २५%) किंमतीच्या २५%) 
१ २ 3 8 4 द 
00000. रु. १२.९२ रु.६.४६ रु. 3.23 रु. ३.२३ 
mi; कोटी कोटी कोटी कोटी 
पालिका 


०४. सदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने उर्वरीत बाबी तसेच अटी व शर्ती शासन निर्णय समक्रमांकीत 
दिनांक १५ जानेवारी, २०१८ च्या परिच्छेद ४ प्रमाणे कायम राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१११७५६३७०४२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pandurang Jotiba 
Jadhav 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 

४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 

६. अप्पर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक 


Digitally signed by Pandurang Jotiba Jadh 
९ 


f Maharasht Urban Develop it 


2.5.4.20=300d785e 1 2fdc1 9db06 12f1ffdf83e54efe7da2b1bc63d18df 
8e09b3c7" 65, Pandi ig 
Date: 2019.02.12 18:26:24 +05'30' 


(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःअमृत-२०१७/प्र.क्र.६१०/नवि-३३ 


७. प्रधान सचिव,नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
qo. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, बेलापूर सी.बी.डी., नवी मुंबई. 
११. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१२. जिल्हाधिकारी, ठाणे 
१३. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, कोकण विभाग. 
१४. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे 
१५. अधिक्षक अभियंता, मध्यवर्ती नियोजन संकल्पचित्र व सनियंत्रण, मजीप्रा, कोपरी, ठाणे 
१६. आयुक्‍त, उल्हासनगर महानगरपालिका, जि. ठाणे 
१७. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


